RNI No . MAHBIL / 2009/ 31747 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष १, अंक ८२ ] 


शुक्रवार , डिसेंबर ४, २०१५ / अग्रहायण १३, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १६. ०० 


असाधारण क्रमांक २३५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना , आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे. 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ डिसेंबर २०१५ 


अधिसूचना 
वाचा. - अधिसूचना क्रमांक अतिका. २०१३ / प्र.क्र. ३०३ / कामगार -८, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१३ आणि २१ जुलै २०१४. 
महाराष्ट्र रेकगनीशन ऑफ ट्रेड युनियन आणि प्रिव्हेंशन ऑफ अनफेअर लेबर पॅक्टीसेस अधिनियम, १९७१ . 

क्रमांक अतिका. २०१३ / प्र.क्र . ३०३/ कामगार-८ . - महाराष्ट्र रेकगनीशन ऑफ ट्रेड युनियन आणि प्रिव्हेंशन ऑफ अनफेअर लेबर 
पॅक्टीसेस अधिनियम , १९७१ ( १९७२ चा १) च्या कलम ८ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने 
तात्पुरती व्यवस्था म्हणून शासन अधिसूचना दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१३ अन्वये औद्योगिक न्यायालय , सोलापूर / सातारा / सांगली / अहमदनगर 
जळगाव / लातूर / भंडारा व शासन अधिसूचना दिनांक २१ जुलै २०१४ अन्वये औद्योगिक न्यायालय , चंद्रपूर येथील अन्वेषण अधिकारी या 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सरकारी कामगार अधिकारी यांचेकडे सोपविण्यात आला आहे. त्यामध्ये प्रशासकीय कारणास्तव याद्वारे सुधारणा 
करण्यात येत असून सदर कार्यभारात खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे : 


अ . क्र . 


अन्वेषण अधिकारी 


( १ ) 


یہ 


( २ ) 
अन्वेषण अधिकारी , औद्योगिक 
न्यायालय , सोलापूर . 
अन्वेषण अधिकारी, औद्योगिक 
न्यायालय , सातारा . 
अन्वेषण अधिकारी, औद्योगिक 
न्यायालय , सांगली . 
अन्वेषण अधिकारी , औद्योगिक 
न्यायालय , अहमदनगर. 


सूचित केलेले सरकारी 

नव्याने कार्यभार सेपविण्यात आलेले 
कामगार अधिकारी 

सरकारी कामगार अधिकारी 
( ३ ) 

( ४ ) 
श्री . सी . बी . तांगडे, सरकारी कामगार श्री. सं . शा . महानवर, सरकारी कामगार अधिकारी , 
अधिकारी, सोलापूर . 

सोलापूर . 
श्री . एम . ए. सावंत , सरकारी कामगार श्रीमती अ. सु. वाघ, सरकारी कामगार अधिकारी , 
अधिकारी कोल्हापर 
अधिकारी, कोल्हापूर . 
श्री . आनंद भोसले , सरकारी कामगार श्री . प. ध. चव्हाण , सरकारी कामगार अधिकारी , 
अधिकारी, सांगली. 

सांगली. 
श्रीमती जा . मा . भोईटे, सरकारी कामगार श्री. यु. स. पडियाल, सरकारी कामगार अधिकारी , 
अधिकारी , अहमदनगर . 

अहमदनगर . 


सातारा . 


بہ 


भाग एक - ल - २३५ – १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , डिसेंबर ४ , २०१५ / अग्रहायण १३, शके १९३७ 


( ४ ) 


श्री . अ. उ. कुंटे, सरकारी कामगार अधिकारी, धुळे . 


( २ ) 
अन्वेषण अधिकारी, औद्योगिक 
न्यायालय , जळगाव . 
अन्वेषण अधिकारी, औद्योगिक । 
न्यायालय, लातूर . 
अन्वेषण अधिकारी, औद्योगिक 
न्यायालय , भंडारा. 
अन्वेषण अधिकारी , औद्योगिक 
न्यायालय , चंद्रपूर . 


श्री . शा . शि . चव्हाण, सरकारी 
कामगार अधिकारी , जळगाव . 
श्री . प. ध. चव्हाण , सरकारी कामगार 
अधिकारी, लातूर. 
श्री . वि. रा. लोखंडे, सरकारी कामगार 
अधिकारी, भंडारा . 
श्री . आ . एम. धुर्वे, सरकारी कामगार 
अधिकारी, वर्धा. 


9 


श्री . जे व्ही . मिटके, सरकारी कामगार अधिकारी , 
लातूर . 
श्री . उ. सु. लोया, सरकारी कामगार अधिकारी , 
गोंदिया . 
श्रीमती संध्या पेन्दोर , सरकारी कामगार अधिकारी , 
चंद्रपूर . 


0 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


व. मुं . भरोसे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , डिसेंबर ४ , २०१५ / अग्रहायण १३, शके १९३७ 


In pursuance of Clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation 
in English of the Goverment Notification , Industry , Energy and Labour Department, 
No. ATK . 2013 /CR 303/Lab -8 , dated 1st december 2015 is herby pulished under the authority of 
the Governor . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V . M . BHAROSE , 


Deputy Secretary to Government. 


INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 1st December 2015 . 


NOTIFICATION 
Refer . Notification No. ATK . 2013 /CR 303/ Lab -8, Dated 7th October 2013 and 21st July 2014 . 
MAHARASHTRA RECOGNITION OF TRADE UNIONS AND PREVENTION OF UNFAIR LABOUR PRACTICES ACT , 1971. 

No. ATK . 2013/CR . 303/Lab -8 . — In exercise of the powers conferred by section 8 of the 
Maharashtra Recognition of Trade Unions And Prevention of Unfair Labour Practices Act, 1971. ( I of 1972 ) 
the Government of Maharashtra as a temporary arrangement handed over the additional charge 
of Investigating Officer, Industrial Court, Solapur/ Satara/Sangali/Ahmadnagar/Jalgaon /Latur/ 
Bhandara vide Notification dated 7th October 2013 and Investigating Officer, Industrial Court , 
Chandrapur vide Notification dated 21st July 2014 . Due to Administrative purpose the said 
Notification is amended partially as below : - 


Investigating Officer 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Name of Officer 
(Charge Withdrawn ) 

( 3 ) 


Name of Officer 
(Newly Charge Given ) 

( 4 ) 


( 2 ) 


1 


Shri C . B . Tangade , 
G . L . O ., Solapur . 


Shri S . S . Mahanavar, 
G . L .O ., Solapur. 


Investigating Officer , 
Industrial Court, 
Solapur. 
Investigating Officer , 
Industrial Court , 
Satara . 


Shri M . A . Sawant, 
G . L .O ., Kolhapur . 


Smt. A . S . Wagh , 
G . L . O ., Satara . 


3 


Investigating Officer , 
Industrial Court , 
Sangali . 


Shri Anand Bhosale , 
G . L . O ., Sangali. 


Shri P . D . Chavan , 
G . L . O ., Sangali. 


4 


Investigating Officer , 
Industrial Court, 
Ahmadnagar. 


Shri J. M . Bhoite , 
G . L . O ., Ahmadnagar. 


Shri U . S . Padiyal, 
G . L . O ., Ahmadnagar . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , डिसेंबर ४ , २०१५ / अग्रहायण १३, शके १९३७ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Investigating Officer, 
Industrial Court, 
Jalgaon . 


Shri S . S . Chavan , 
G .L . O ., Jalgaon . 


Shri. A . U . Kunte , 
G . L . O ., Dhule . 


Investigating Officer , 
Industrial Court , 
Latur . 


Shri P . D . Chavan , 
G . L .O ., Latur. 


Shri J. V . Mitake , 
G . L .O ., Latur. 


Investigating Officer , 
Industrial Court , 
Bhandara . 


Shri V . R . Lokhande ,Shri U . S . Loya , 
G . L . O ., Bhandara . 

G .L .O ., Gondia. 


Investigating Officer, 
Industrial Court, 
Chandrapur. 


Shri A . S . Dhurve , 
G . L . O ., Vardha. 


Smt. Sandhya Pendor , 
G . L . O . Chandrapur 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V . M . BHAROSE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004, 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


